सन २०१८-१९ अर्थसंकल्पीय अनुदान मागणी 
क्र. जे-५, ७६१०, झासकीय कर्मचारी इ. कर्ज, 
(२०४)(००)(०१) वैयक्तिक संगणक खरेदी sty 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संगअ १५१८/प्र.क्र. २५/(३)/का. पाच 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: - ३० ऑक्टोबर २०१८ 


संदर्भ :- 
१) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अग्निम १०११/प्र. क्र.५०/२०११ विनियम, दि. ३ फेब्रुवारी २०१२ 
२) शासन ज्ञापन विधि व न्याय विभाग क्र. अनुदा-२२१८/(प्र.क्र.१५/१८)/का.२३, दि.०३ .०४.२०१८ 


शासन निर्णय :- 


मागणी क्र. जे-५, ७६१०- शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्ज (२०४)(००)(०१)- वैयक्तिक संगणक 
खरेदी अग्निमे, (9६१० १८४२) (योजनेतर/दत्तमत) या लेखाशीर्षाखाळील सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता 
मंजूर अनुदानातून, विवरणपत्र “ब” मध्ये दर्शविलेल्या कर्मचा-यांना वैयक्तिक संगणक खरेदी अग्निम या 
प्रयोजनासाठी सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मधील रकाना क्र. ३ येथील नियंत्रक अधिकारी यांना रकाना 
४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु. ३,८०,०००/- (एकूण तीन लाख ऐंशी हजार फक्त) इतका निधी 
खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रमाणित करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 


अटी व शर्ती :- 

१) हा निधी, सोबत जोडलेल्या -विवरणपत्रानुसार, तसेच मुंबई वित्तिय नियम, १९५९ मधील नियम 
१३६, १३७ व १३९ च्या अधिन राहून व वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अग्रिम २०११/ 
प्र.क्र.५०/२०११/विनियम, दि.३.२.२०१२ मधील सूचना व विहित नियम/अटींच्या अधीन राहून वितरित 
करण्याची दक्षता नियंत्रक अधिका-यांनी घ्यावी. 


२ अधिका-याचा/कर्मचाऱ्याचा सेवानिवृत्तीचा दिनांक लक्षात घेऊन जर अधिकारी/कर्मचारी सदर 
SRA पात्र ठरत असेल, तर उपरोक्त अग्रिम धन मंजुरीचे आदेश काढण्यात यावेत. 


३) सदर अग्निम अर्जदाराने त्याच कारणासाठी वापरल्याच्या प्रमाणपत्राची एक प्रत शासनास 
पाठविण्यात यावी. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक दि. ३.२.२०१२ मधील तरतूदींचे काटेकोरपणे 
पालन करण्यात यावे. तसेच मुंबई वित्तीय नियमातील फॉर्म नं. Qo मधील करारपत्र, फॉर्म नं. २१ मधील 
गहाणखताच्या प्रती व प्रतिभूती बंधपत्राच्या प्रती संबंधित अधिकारी/कर्मचा-याकडून प्राप्त करुन घेऊन 
नियंत्रक अधिकारी यांच्या कार्यालयांच्या अभिलेख्यांमध्ये जतन करण्यात याव्यात. 


8) अधिकारी /कर्मचारी खरेदी करणार असलेल्या संगणकाची किंमत प्रमाणित अग्निमापेक्षा कमी 
असल्यास संगणकाच्या किंमती इतकेच अग्रिम अर्जदारास मंजूर करण्यात यावे व तसे शासनास त्वरीत 


शासन निर्णय क्रमांकः संगअ १५१८/प्र.क्र. २५/(३)/का. पाच 


कळविण्यात यावे. तसेच जर काही कारणास्तव सदर अग्रिम मंजूर करण्यात येत नसेल अथवा 
नाकारण्यात येत असेल तरीही शासनास त्वरीत कळविण्यांत यावे. अन्यथा याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी 
संबंधित नियंत्रक अधिका-यांवर राहील याची कृपया नोंद घेण्यात यावी. 


4) प्रत्येक कार्यालयाने उद्दीष्ट निहाय केलेला दर महिन्याचा प्रत्यक्ष खर्च हा महालेखापाल यांच्या 
लेख्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या खर्चाशी तंतोतंत जुळण्यासाठी http://agmaha.cag.gov.in या 
वेबसाईटवर दरमहा मासिक खर्चमेळाचे काम ऑनलाईन करण्यात यावे व पडताळणी केलेल्या खर्चाचे 
मासिक विवरणपत्र प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत या विभागाच्या कार्यासन ५ व २४ कडे 
रिकंसिलिएडन bear स्लिपसह परस्पर पाठविण्यात यावे. तसेच प्रमाणित केलेल्या रकमेचा 
विनियोग विहित कालावधीत न झाल्यास प्रमाणित रक्‍कम झासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून १५ 
दिवसाच्या आत झासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावी. सदर रकमेचा विनियोग झाला किंवा कसे याबाबत 
शासनास त्वरित कळविण्यात यावे. 


६  निर्देशिलेल्या सदर अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त दुस-या कोणत्याही अधिका- 
यास/कर्मचाऱ्यास परस्पर हे अग्निम देय होणार नाही. 


७ सर्व नियंत्रक अधिका-यांनी उपलेखाशीर्षनिहाय व उद्दिष्टनिहाय मासिक खर्चाचे नियोजन करुन 
संगणकीय अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे (805) तरतुदीचे वाटप आहरण व संवितरण अधिका-यांना 
करावे. सदर अनुदानातून केला जाणारा खर्च मासिक निधी विवरणपत्रानुसार संगणकीय अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीद्वारे (BDS) दरमहा त्या त्या महिन्याचा खर्च त्याच महिन्यांमध्ये करण्यात यावा व तो मंजूर 
तरतुदींच्या मर्यादेत करण्यात यावा. 


८) संबंधित अधिकारी आपल्या कार्यालयातून बदलून दुसरीकडे गेलेला असल्यास, अर्थसंकल्पिय 
वितरण प्रणाळीवर (BDS) Authorisation Slip काढण्यापूर्वी, त्याबाबतचा तपशील शासनास 
कळविण्यात यावा. तदनंतर त्या अनुषंगाने, प्रणालीवर प्राधिकृत करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये 
शासनाकडून आवश्‍यक ते बदल करण्यात आल्यानंतरच देयक तयार करण्याबाबतची पुढील कार्यवाही 
संबंधित कार्यालयाने करावी. 


९) ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना मंजूर करण्यात आलेल्या वैयक्तिक संगणक खरेदी अग्निमाबाबत 
त्यांच्या सेवापुस्तकात त्याप्रमाणे नोंद घेण्यात यावी. नोंद घेतलेल्या सेवापुस्तकातील पृष्ठाची छायांकित 
प्रत शासनास सादर करावी. 


१०) हा खर्च मागणी क्र. जे-५, ७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे (योजनेतर/दत्तमत) २०४ 
(००) (०१) वैयक्तिक संगणक खरेदी करिता अग्रिम (9६१० १८४ २) ५५ कर्जे व आगाऊ रकमा या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संगअ १५१८/प्र.क्र. २५/(३)/का. पाच 


११) संगणक अग्रिमाची वसुली ७६१०-शासकीय कर्मचारी इ.ना कर्जे, २०४- इतर आगाऊ रक्कमा 
(७६१० ५०४ १००) या जमा शीर्षाखाली जमा करावी. 


१२) सदर शासन निर्णण वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अंदाज २०१३/प्र. क्र. ८५/ २०१३/ 
अर्थसंकल्प-३, दि. २५ एप्रिळ २०१३ मधील अट क्र. ८ मधील तरतूदी नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०३११५५०३२९३१२ असा आहे. हे आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Akusing Narshi Vasave 


See! 01 
Vasave Date: 2018.10.31 16:08:00 40590" 
(आ.न.वसावे ) 
सहपत्र :- विवरणपत्र "si" व " ब" सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई (२ प्रती). 
३) प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-२, नागपूर (२ प्रती). 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
६) मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई 
७) नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई 
८) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई अंतर्गत प्रबंधक (वित्त व अंदाज),उच्च न्यायालय, अपिल 


शाखा, मुंबई 

९) प्रबंधक (प्रशा), मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद 

१०) प्रबंधक (प्रशा.),उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर 

११) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक/लातूर/अमरावती/बुलडाणा/यवतमाळ/नागपूर/ 
गडचिरोली 

१२)जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/लातूर/अमरावती/बुलडाणा/यवतमाळ/नागपूर/ 
गडचिरोली 

१३) वित्त विभाग/अर्थसंकल्प ७ व १०, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

१४) कार्यासन अधिकारी (का. २३, का.२४), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१५) निवड नस्ती (कार्यासन- पाच), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Sheet1 
विवरणपत्र "अ 


शासन निर्णय क्रमांक संगअ १५१८/प्र.क्र.२५/(३)/का. पाच, दि. ३० ऑक्टोबर, २०१८ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 
CO Code/ मंजूरी /नियंत्रक अधिकारी प्रमाणित करण्यात आलेले 
DDO Code वैयक्तिक संगणक खरेदी अग्रीम 


महाप्रबंधक,उच्च न्यायालय,मुंबई अंतर्गत प्रबंधक(वित्त व अंदाज),उच्च 
न्यायालय,अपिल शाखा,मुंबई अ.क्र. ०१ 


350००१९ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक अ.क्र. ०४ 
प्रबंधक (प्रशा), मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद अ.क्र. ०५व 


(0) 


& 
aes 
हट 
ai 
प्रबंधक्र (प्रशा.), उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर अ.क्र. १३ ते १५ 
प्रमुख aT, नागपूर अ.क्र १६व १७ 
at, गडचिरोली अ.क्र १८ व १९ 
एकूण रु. तीन लाख ऐंशी हजार फक्त 


Digitally signed by Akusing Narshi Vasave 
DN: CN = Akusing Narshi Vasave, C = IN, 


Aku sINg Narshi S = Maharashtra, O = Government Of 
Vasave प्त द” 
(आ.न.वसावे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 1 


Sheet1 


विवरणपत्र "ब" 
शासन निर्णय क्रमांक संगअ १५१८/प्र.क्र. २५ /(३)/का. पाच, दि. ३० ऑक्टोबर २०१८ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 
अ.क्र. अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजुरी अधिकारी मंजूर करावयाचे शेरा 
अग्रीम (रुपये) 
शि श्री. गनिशा अलिशा पटेल नाईक महाप्रबंधक,उच्च न्यायालय,मुंबई 
अंतर्गत प्रबंधक(वित्त व अंदाज),उच्च 
न्यायालय,अपिल शाखा,मुंबई २०००० नियमानुसार 
२ श्री. प्रमोद विष्णू माने शिपाई नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई 
२०००० नियमानुसार 
३ श्री. संदेश एकनाथ भारती हमाल मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, 
मुंबई २०००० नियमानुसार 
४ श्री. बाबासाहेब दिगंबर चव्हाण  शिपाईनि प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
पहारेकरी नाशिक २०००० नियमानुसार 
५ श्री. मोहम्मद परवेज अब्दुल मुनाफ रोनिओ शिपाई प्रबंधक (प्रशा), मुंबई उच्च न्यायालय, 
खंडपीठ औरंगाबाद २०००० नियमानुसार 
६ श्री. रमेश निळकंठराव कवडे लिपिक प्रबंधक (प्रशा), मुंबई उच्च न्यायालय, 
खंडपीठ औरंगाबाद २०००० नियमानुसार 
७ श्री. शिवाजी विश्वभंर सोनकांबळे शिपाई प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर 
२०००० नियमानुसार 
८ श्री. शिवदास उत्तमराव थोरात बेलिफ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
अमरावती २०००० नियमानुसार 
९ श्री. बलवंत मच्छींद्रनाथ भालेराव शिपाई प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
बुलडाणा २०००० नियमानुसार 
शि श्री.गणेश भगवानराव पेचफुले कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
यवतमाळ २०००० नियमानुसार 
प्न श्री.राजेश नंदकुमार गुंबळे कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
यवतमाळ २०००० नियमानुसार 
१२ 'श्री.योगेश वामनराव चांदुरकर कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
यवतमाळ २०००० नियमानुसार 
१३ श्री. संतोष रामभाऊ कडवे कनिष्ठ लिपिक प्रबंधक (प्रशा) उच्च न्यायालय, 
खंडपीठ नागपूर २०००० नियमानुसार 
१४ श्री. प्रमोद त. कुंभारे शिपाई प्रबंधक (प्रशा) उच्च न्यायालय, 
खंडपीठ नागपूर २०००० नियमानुसार 
१५ श्री. अर्जुन सदाराम बिजेवार शिपाई प्रबंधक (प्रशा) उच्च न्यायालय, 
खंडपीठ नागपूर २०००० नियमानुसार 
१६ श्री. पंकज देवदास मालेवार कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
नागपूर २०००० नियमानुसार 
१७ श्रीमती अर्चना ज्ञानेश्वर peor = कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
नागपूर २०००० नियमानुसार 


Page 1 


Sheet1 


१८ श्रीमती संगिता गोंविद माकडे शिपाई प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
गडचिरोली २०००० नियमानुसार 
१९ श्री. पुरूषोत्तम किसन चालुरकर शिपाई प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
गडचिरोली २०००० नियमानुसार 
एकूण रुपये - तीन लाख ऐंशी हजार फक्त ३८०००० 


Akusing Narshi 


Vasave 


Digitally signed by Akusing Narshi Vasave 


DN: CN = Akusing Narshi Vasave, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Law and Judiciary 


Date: 2018.10.31 16:05:43 +05'30' 


(आ.न.वसावे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र हासन 


Page 2 


